Ten जगते 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID: desk9¥.gad-mh@gov.in 
क्र:संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (का.१४) दिनांक: १९.०४.२०२४. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
संबंधित प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विषय: राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२४ मधील 
सह सचिव /उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ: १. शासनाचे समक्रमांकाचे दि.०३.०४.२०२४ रोजीचे पत्र. 
२. शासनाचे समक्रमांकाची दि.१२.०४.२०२४ रोजीची पत्रे. 
महोदय, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ रोजीच्या प्रशिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने, मंत्रालयीन 


सह सचिव /उप सचिव पदावर पदोन्नत अधिकाऱ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 


येथे दि.२२.०४.२०२४ ते दि.०३.०५.२०२४ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात 
आले आहे. 


२. या प्रशिक्षणासाठी सह सचिव /उप सचिव संवर्गातील खालील अधिकार्‍यांचे नामनिर्देशित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | BV अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी ई-मेल 
श्रीमती 
a | श्री | संजय र. बनकर सह सचिव | महसूल व वन विभाग | ९८२०९५०७६१ | sanjay.bankar@nic.in 
२ | श्रीमती | प्रतिभामा. पाटील । उपसचिव | कृषिव पदुम विभाग | ९३२२४२२१३३ | ७0॥83.08॥॥७८७॥८.) 


३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ अन्वये देण्यात 


येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 


दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी उप सचिवांच्या निदर्शनास आणून 


देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२४/प्र.क्र.३८/प्रशा-१ (का.१४) 


५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना, प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा 


प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे 


पोहोचतील या बेताने कार्यमुक्त करणे सक्‍तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत “सत्र संचालक, यशवंतराव 


चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे' यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 


६. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांनी, सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे डॉ. किरण धांडे 
(मो.क्र.९६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, पुणे श्रीमती रुपाली धालपे 


(मो.क्र.७७२१००४२३७) (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा. 


9. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१९१११०५९२००७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63 142b6a94941d6 
fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B A B U RA O M A N E serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D78 

99F46BEBFB7A997070682C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2024.04.19 11:23:19 +05'30' 

(वि. बा. माने) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१.अ.मु.स./प्र.स/सचिव, संबंधित सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२.सह /उप सचिव (आस्थापना), संबंधित सर्व विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३.सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
४.उप सचिव (का.१२३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५.संबंधित सर्व सह /उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


